प॒स्तक खिडकी १ अंक ४० - २८ मे २०२२ शा 


पथ्तक खिडकी 


तुझ्या कुटंबात कोण कोण आहे? असे विचारले तर आई-बाबा, काका-मामा 
काकू-मावशी, आजी-आजोबा - झालेच तर भुभु, मनी हे आपल्या मनात येतात 
पण कुटंबाचा अर्थ यापेक्षा खूप मोठा आहे. कुटंब वेगवेगळ्या प्रकारची असतात 
त्यात वेगवेगळे लोक असतात, कधी नसतातही. कुटंब लहान असतात, मोठी ह? 3 
असतात. एकत्र असतात, विखुरलेली असतात. कुटंब म्हणने सर्वाचे एकमेकांशी ' "$; 
जोडलेले असणे. आजच्या अंकातून काही वेगळ्या कुठंबांच्या गोष्टी पाहू h’ 


मूळ साऱया गावाचं 


एक म्हण आहे, "It takes a Village to raise 

a child", म्हणजेच मूल वाढवण्यात अख्ख्या 
गावचा हात असतो! आपलं कुटंब म्हणणे आपलं 
न 44|| घरंच नाही, तर पूर्ण गाव असतं 


बाबा-मुळीच्या छोट्याशा कुटुंबाची ही 


हृदयस्पर्शी कथा ऐकण्यासाठी चित्रावर हे सांगणारी ही गोड गोष्ट 
क्लेक करा. वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक 
करा. 


( कृषणकुमार, शोभा भागवत ) 
आपल्या कुटुंबात घडणार्‍या गंमतशीर गोष्टी ह 


पपेठ वापरुन घरच्यांनाच दाखवता आल्या घर, गाव, देश यापुढे जात हे संपूर्ण विश्व मुद्धा आपले 


तर? कुटुंबातील सर्वाचे मस्त फिंगर पपेट कुटुंब आहे! या कुटुंबाची, जगाची, त्यात घडणाऱ्या 
घटनांची सोप्या भाषेत, गप्पा मारत, गोष्टी सांगत 


तयार करण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. करुन दिलेली ओळख म्हणजे हे पुस्तक. 


पुस्तक वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


जिज्ञासा किड्स, पुणे वा 
www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/Jidnyasakids 


